शासकिय आदिवासी पोस्ट बेसिक 
आश्रमशाळेतील “व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र” 
या योजनेचे मुल्यमापन करणेसाठी अभ्यास 
समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्यशि-२०२०/प्र.क्र.३८/ का.९ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादा.म कामा रोड, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : 9 डिसेंबर, २०२०. 


वाचा: 
१. शासन निर्णय क्रमांक: एएससी-१०९२/प्र.क्र. २७१/का.१३, दिनांक १४ ऑगस्ट, १९९७. 
२. शासन निर्णय क्र. शहाआडा-२००३/प्र.क्र.१०७/का.१३, दिनांक ३० जानेवारी, २००४. 


प्रस्तावना : 

व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था नव्याने निर्माण करणे ही बाब खर्चिक असल्याने केंद्रिय अर्थसहाय्यामधून 
व्यवसाय प्रशिक्षण देणे ही योजना राबविण्यासाठी राज्यात सुरु असलेल्या शासकीय पोस्ट बेसिक 
आश्रमशाळेत “व्यवसाय प्रशिक्षण he” सुरु करण्याबाबत केंद्र शासनाने सुचित केल्यानुसार प्रथम 
गडचिरोली जिल्हयात २ व ठाणे आणि रायगड जिल्हयात प्रत्येकी १ याप्रमाणे ४ शासकीय आश्रमशाळेत 
व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यास दिनांक १४ ऑगस्ट, १९९७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. तदनंतर दि. ३० जानेवारी, २००४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ११ शासकीय पोस्ट 
बेसिक आश्रमशाळेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र ( व्ही.टी.सी.) सुरु करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 


सद्यस्थितीत १५ पोस्ट बेसिक आश्रमशाळेतील व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये ११४ कंत्राटी कर्मचारी 
कार्यरत आहेत. सदर योजनेस सन २०१३-१४ पासुन केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झालेला नसून राज्य 
योजनेतून योजनेचा खर्च भागविण्यात येत आहे. योजना सुरु ASIA राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाचे 
अभ्यासक्रम अद्ययावत केले नसल्यामुळे तसेच अल्प विद्यार्थी प्रतिसाद वा अन्य कारणांमुळे काही केंद्रे बंद 
असल्याचे दिसुन येत आहे वा प्रशिक्षण केंद्रे ही अल्प विद्यार्थ्यासह सुरु आहेत. त्यामुळे सदर व्यवसाय 
प्रशिक्षण चाळू ठेवावी किंवा बंद करण्यात यावी, चाळू ठेवायची असल्यास प्रस्तुत केंद्रांमार्फत राबविण्यात 
येणारे अभ्यासक्रमांचे मुल्यांकन करुन सुधारित अभ्यासक्रम कशाप्रकारे राबविता येईल , तसेच सदर केंद्र 
बंद करावयाची झाल्यास कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱयांना कसे व कोठे सामावून घेता येईल याबाबत निर्णय 
घेण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधित होती. 


शासन निर्णय: 
पोस्ट बेसिक आश्रमशाळेमधील व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांच्या मुल्यमापनासाठी खालीलप्रमाणे अभ्यास 


समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय 


क्रमांकः व्यशि-२०२०/प्र.क्र.३८/ का.९ 


अ.क्र पदनाम समितीवरील पद 
[eS आयुक्‍्त,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे अध्यक्ष 
२ अप्पर आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक सदस्य 
३ अप्पर आयुक्‍्त,आदिवासी विकास आयुक्तालय, | सदस्य 
अमरावती 
४ सह आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्‍्तालय,नाशिक । सदस्य 
५ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, | सदस्य 
राजुर /नागपुर/नाशिक/किनवट/जव्हार 
& सहसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे । सदस्य सचिव 


° समितीची कार्यकक्षा: 
अभ्यास समितीने पोस्ट बेसिक आश्रमशाळेमधीळल व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांबाबत खाळील मुद्यांच्या 
अनुषंगाने सखोल अभ्यास करुन तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करावा. 


षः 


करणेबाबत शिफारस करणे. 


सदर व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राच्या उपयुक्‍ततेचे मुल्यमापन करुन चालु ठेवणे किंवा बंद 


. सदर केंद्र चालु ठेवायचे असल्यास त्यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये सुधारणा करुन अधिक 
सक्षमपणे कसे चालविता येतील याबाबत शिफारस करावी. 
सदर केंद्र बंद करावयाची झाल्यास तेथील साधनसामुग्री व अन्य बाबींचा कशाप्रकारे वापर 


करता येईल व तेथील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अन्य ठिकाणी समायोजन करता येईल किंवा कसे 


याबाबत शिफारस करावी. 


सदर झासन पुरक पत्र हे शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१२०११५०००६७६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Subrao Narayan 
Shinde 


Digitally signed by Subrao Narayan Shinde 
DN: त -Government Of Maharashtra, ou=Tribal Development 
Departms ishtra, 
25. 


> 


postalCode=400032, st=Maharasht 
'b5a27faed7560194e627293: )0dcaleb8ab54859eae7920c 


9d a 
serialNumber=e5bb5862d0e131a274d92f7a1acef953e01301c1b0fb615dc 
6cce4812bded257, cn=Subrao Narayan Shinde 

Date: 2020.12.01 15:03:23 +05'30' 


(सु.ना.शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री ( आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 


५. सर्व 


संसद सदस्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यशि-२०२०/प्र.क्र.३८/ का.९ 


६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा. 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद. 
८. सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 
१२. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१३. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक/ अमरावती. 
१४. सह आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्‍तालय,नाशिक. 
१५. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, राजुर/ नागपूर/नाशिक/किनवट/जव्हार. 
१६. सर्व सह सचिव / उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती, कार्यासन-९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


